RNINo. MAHBIL / 13 /2/ 2011 - TC 
www . dgps .maharashtra . gov .in 


ESS 


. 


. 


RaPESE 
SaxiANASEAN 

TOKENDRA 


AMERICARREARS 


mee 


TRENESS 


REATHA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १८ ] 


मंगळवार , एप्रिल १० , २०१८ / चैत्र २० , शके १९४० 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक १८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून 


जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव 


पोट-निवडणूक २०१८ 


क्रमांक जमपा. /पोट -निवड./ ३९ / २०१८. - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९, अनुसूची ड , प्रकरण १, निवडणूक नियम क्रमांक 
३९ ( २) व राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा - २०१८ / प्र . क्र . २/ का -५, दिनांक ७ मार्च २०१८ नुसार 
मी , किशोर राजे निंबाळकर, आयुक्त , जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , जळगाव शहर 
महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २६ -ब च्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजी होणाऱ्या पोट-निवडणुकीकरिता निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकी 
एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /मनपा - २०१८/प्र.क्र . २ / का - ५, दिनांक 
२ एप्रिल २०१८ अन्वये कळविल्याप्रमाणे खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागातून महानगरपालिका सदस्य म्हणून बिनविरोध 
निवडून आलेले आहेत. 

परिशिष्ट 


सदस्याचा पत्ता 


पक्ष 


प्रभाग 
क्रमांक 


जागा 
क्रमांक 


निवडून आलेल्या 
महानगरपालिका 
सदस्याचे नाव 


शेरा 
( जर जागा राखीव 
असेल तर कोणासाठी ) 


१ 


२ 


४ 


श्रीमती गेही मायादेवी विजयकुमार 


सर्वसाधारण 


प्लॉ . नं . ३, निचल अपार्टमेंट , 
सिंधी कॉलनी, जळगाव. 


भारतीय जनता 

पार्टी. 


किशोर राजे निंबाळकर, 

आयुक्त , 
जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव . 


जळगाव , ६ एप्रिल २०१८ . 


वि ( एच ) २१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, एप्रिल १० , २०१८ / चैत्र २० , शके १९४० 


आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी यांजकडून 


अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 


पोट -निवडणूक २०१८ 


क्रमांक साप्रवि / पोट-निवडणूक / ११६/ २०१८. - अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ३२- ब ची पोट -निवडणूक घेण्याबाबत मा . अवर 
सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /मनपा २०१८/प्र. क्र . २/ का - ०५ , दिनांक ७ मार्च २०१८ अन्वये पोट 
निवडणूक २०१८ च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता . त्यानुसार प्रभाग क्रमांक ३२-ब च्या जागेसाठी दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजी पोट -निवडणूक घेण्यात आली. 

अहमदनगर महानगरपालिका, पोट -निवडणूक २०१८ साठी प्रभाग क्रमांक ३२- ब चा मतमोजणीचा निकाल दिनांक ७ एप्रिल २०१८ रोजी 
जाहीर करण्यात आलेला आहे . 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील अनुसूची ड , प्रकरण १, निवडणूक नियम ३९ (२) व मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग, 
महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा - २०१८ /प्र . क्र . २/ का - ०५ , दिनांक ७ मार्च २०१८ च्या पोट -निवडणूक कार्यक्रमानुसार निवडून 
आलेल्या महानगरपालिका सदस्याचे नाव , राहण्याचे ठिकाण ( पत्ता ) व पक्ष याबाबतची माहिती मी , घनश्याम मंगळे, आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, 
पोट-निवडणूक २०१८ , अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर याद्वारे खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे . 


परिशिष्ट 


नवनिर्वाचित सदस्याचे नाव 


पत्ता 


पक्ष 


प्रभाग 
क्रमांक 


३ 


३२ - ब 


विशाल बाळासाहेब कोतकर 


एकनाथनगर , केडगाव देवी , 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस 


अहमदनगर . 


घनश्याम मंगळे , 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , 

पोट-निवडणूक २०१८ , 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर . 


अहमदनगर , ७ एप्रिल २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 . EDITOR : SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


